वाडी बु.,ता.जि.नांदेड येथे नवनिर्मित १०० 
खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारतीचे 
बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
व निधी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.०९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२२. 


वाचा:- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष- 
३/टे.६/वाडीबु१००खाटामुइवनिवाबांधकाम ७५-७६ /२२, दि.०३.०१.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

वाडी बु, ता. जिल्हा नांदेड येथे नवनिर्मित १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारतीचे 
बांधकाम रु.७२६३.६५ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 
सार्वजनिक बांधकाम विभागास विनंती केळी असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती सोबत 
जोडलेल्या Recapulation Sheet प्रमाणे रुग्णालय इमारतीसाठी रु. ५३३४.०५ लक्ष इतकी रक्‍कम 
परिगणित केली होती. तद्नंतर सदर प्रस्ताव मा. उच्चाधिकार सचिव समिती समोर सादर करण्यात आला 
असता मा. उच्चाधिकार सचिव समितीने दि. २४.०२.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत वाडी बु, ता. जिल्हा 
नांदेड येथे नवनिर्मित १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारतीचे रु. ५३३४.०५ लक्ष इतक्या बांधकाम 
अंदाजपत्रकास मान्यता प्रदान केली आहे. सदर प्रस्ताव सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 


झासन निर्णय :- 

सदर अंदाजपत्रकातील तांत्रीक बाबी तपासून त्यास मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
प्रस्ताव सादर केला असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे बांधकामाकरीता रु.५३.३४ कोटी इतक्या अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
2. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 


आहे. 


अटीव शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.०९/ आरोग्य-४ 


३. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्रात करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


प्रस्तावित इमारत उप जिल्हा रुग्णालय जी--२ असून,त्याचे क्षेत्रफळ १०१०६.१४ चौ.मी.असून 
बांधकामाचा दर २६०००/चौ.मी.आहे. 


प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अधीन अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्याच्या अटीस अधीन राहून अंदाजित रु. ५३.३४ कोटी 
इतक्या किंमतीस सहती दर्शविण्यात येत आहे. 


सदर बांधकामांवरील खर्च “ लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 09 - 


ग्रामीण आरोग्य सेवा, (वैद्यकीय सहाय) ११० - रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) पंचवार्षिक योजना- 
इमारती,(००)(०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१०५९४५५६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DEEPAK शण 


st=Maharashtra, 

2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998 
N | VA RTT | 906ed5012a776fbe5072661d97c2c5609, 

pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1 


id 
FF33CD1AD8C6B9, 
serialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466FCFB 
B2509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887B0A 
ADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.03.04 17:34:49 +05'30° 
(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
र सचिव, 


प्रत, 
१. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा ) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.०९/ आरोग्य-४ 


षु 
4. 
. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, नांदेड 

. वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय वाडी बु,ता. जि. नांदेड 
९. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 


१०. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


"GRO H” 


Hospital 


Name of the Department : Public Health Department 
Name of Work : Construction of 100 Bedded Hospital at Wadi ( Bk ) Dist Nanded. 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope Unit Rate Norms [ CCostRs. 


Rs Per Component Wise Total 
(Sqmt./Meter/LumpSum 
| (A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 
(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Hospital Building (Ground + 2 Floor) 10106.14/Sq. M 26,000 26,27,59,640 
पि 


TotalB.UA.= 1010614 | Sub Total (a 26,27,59,640 


15,00,000 

1,00,000 

7074 5000 3,53,70,000 
3,69,70,000 


SubTotal (b+c+d)| | 3,69,70,000 
Water Supply & Sanitary Works 5% of (a Sub Total (2 1,31,37,982 


1,31,37,982 

1,57,65,578 

1,00,00,000 
[(B)[MISCELLANEOUSITemS.——“‘;‘;CC*rTS __)| ________| 

(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 

(ii) Internal Roads (Rmt) 

(iii) Development of Ground, Horticulture 
(iv) Parking 

(v) Retaining Wall 

(४) Land Scaping 

(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey 


(viii) CC Drains and C/D Works 
(ix) Moduler O.T. 


(b) Rain/ Roof Water Harvesting 
(c) Ramp For Handicaps 
(d) Furniture 10106.14x70%= 7074 


Electrification Internal 
External 
Fire Fighting Arrangements etc. 


1,25,00,000 
5,00,000 
10,00,000 
§0,00,000 
5,00,000 
5,00,000 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B © 39,62,71,182 


OPTIONAL ITEMS 

Undergound Water Tank for R/W Harvesting 
(Cu.M) 
Water Main Storage, and pump house, bore well 
Lifts 

External Toilets 

AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 
CCTV 

Guard Room and Flag Post 

Air Conditioning 

Gas System 


La Project Cost (P)= (A) + (8) + (C) | 


OMONOAHLW N = 


D eS Ea 
व्हि i) Contingencies _ 4% on (a ee 
pal ii) GST 12% on (? 111122. 
i esd pa 
= | 2113856) | 
Ne eel 
|| 
| | TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D 
ti 2 es a 58334.05___| 

PLINTH AREA RATES FOR 

(i) Bldg Proper Cost = Rs ____ 26,000 _/Sqm 

(ii) Elect. Work = Rs 3,849 /Sqm 

(iii) Water Supply = Rs 1,300 /Sqm 

(iv) For (i) + (ii) + (iii) = Rs ______31,149 /Sqm 

(v) Total Project Cost = TPC + Area (as per "a") ‘=Rs 52780 /-Sqm 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


Page | 


